अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सांख्यिकी 
अधिकारी/संशोधन अधिकारी, गट-“ब”(राजपत्रित) 


या संवर्गातील पदावर नामनिर्देशानाद्वारे नियुक्‍ती 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.४/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी २०१९ 


वाचा - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.१७१५/२३१६/आठ, 
दि.९/१/२०१८ 
शासन आदेशा 


संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (राजपत्रित) अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, या पदावरील नामनिर्देशानाद्वारे नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने त्यांच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये खाली नमूद उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या प्रवर्गातून स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार शिफारस केली 
आहे. त्यानुसार ते, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी या पदावर रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील 
पदावर वेतन बॅड रुपये ९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु.४,४००/- या वेतन संरचनेत नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब 
(राजपत्रित) या पदाचे वेतन संरचनेतील प्रारंभिक वेतन (रुपये १०,९००-- ग्रेड वेतन रुपये ४,४००/- 
मिळून ) रुपये १५,३००/- इतके राहील. त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ ५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. । उमेदवारांचे नांव व जातीचा प्रवर्ग | नियुक्तीचा | गुणवत्ता पदस्थापना 
क्र. प्रवर्ग क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) 
| श्री.अतुल राजाराम चव्हाण, खुला २ | समन्वयक (मुल्यमापन), जिल्हा 
इ.मा.व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (चांदा ते 
बांदा योजनेअंतर्गत), चंद्रपूर 
२ | श्रीमती रुचिता मंगेश पंगेरकर, | खुला ३ | संशोधन अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी 
खुला संचाळनालय, मुंबई 
३  श्री.वैभव सुरेश देशमुख, खुला ४ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
इ.मा.व जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदूरबार 


शासन आदेठा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


अ. । उमेदवारांचे नांव व जातीचा प्रवर्ग | नियुक्तीचा | गुणवत्ता पदस्थापना 
क्र प्रवर्ग क्रमांक 
(१) (२) (3) (४) (५) 
४ | श्री.उदय हिम्मतराव पवार, खुला 4 नियाजन अधिकारी, एकात्मिक 
खुला आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार, 
जि.पालघर 
५ | श्रीमती स्वाती अशोक मुसळे, खुला ६ । सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
भ.ज.-ब जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला 
६ | श्रीमती अपर्णा राजेंद्र गुरव, खुला ७ । सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
खुला जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड 
७ | श्री.सुचित रामचंद्र वंजारे, खुला ८ | समन्वयक (मुल्यमापन), जिल्हा 
खुला प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (चांदा ते 
बांदा योजनेअंतर्गत), सिंधुदूर्ग 
८ | श्री.स्वप्नील दत्तात्रय खोराटे, खुला | खुला ९ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड 
९ | श्रीमती सारीका भिमराव जाधव, | खुला ण १ | संशोधन अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी 
खुला (against संचालनालय, मुंबई 
खुला खेळाडू) 
a ० | श्रीमती भाग्यश्री सुदाम इथापे, खुला १२ | संशोधन अधिकारी, मृद व 
खुला (महिला) जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद 
| १ | श्रीमती हालाका सुर्यकांत सुर्यवंशी, | खुला १३ । सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
खुला (महिला) जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया 
१२ | श्रीमती मोनिका सुरेडा रोकडे, | इ.मा.व. १४ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
saa (महिला) जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा 
१३ | श्री.नेखील गजानंद बासटवार, | खुला १५ | जिल्हा सांख्यिको अधिकारी, जिल्हा 
खुला (against सांख्यिकी कार्यालय, नांदेड 
खुला खेळाडू) 
१४ | श्रीमती श्वेता बबन झंजाड, इ.मा.व. १६ । सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
इ.मा.व (महिला) जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद 
१५  श्री.संबण्णा मुत्यम रचावाड, वि.मा.प्र. १७ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
वि.मा.प्र जिल्हा नियोजन समिती, 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


अ. । उमेदवारांचे नांव व जातीचा प्रवर्ग | नियुक्तीचा | गुणवत्ता पदस्थापना 
क्र. प्रवर्ग क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१६ | श्रीम.शीतल दिलीपराव अस्वले, खुला १८ | जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा 
gol (महिला) सांख्यिकी कार्यालय, भंडारा 
qo | श्री.श्रीकांत नागोराव जावरकर, | इ.मा.व. २१ | सांख्यिकी अधिकारी, अर्थ व 
Saad सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक 
कार्यालय, अमरावती 
१८ | श्री.विनोद गुरुदास धनगर, भ.ज.-क २२ । नियोजन अधिकारी, एकात्मिक 
भ.ज.-क आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी, 
जि.अमरावती 
१९ | श्रीमती निलम पोपट माने, इ.मा.व. २३ ।संशोधन अधिकारी, मृद व 
इ.मा.व. (महिला) जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद 
२० | श्रीमती उल्का कुमार लोखंडे,  इ.मा.व. २६ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
इ.मा.व. जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 
२१ | श्री.संग्राम जगन्नाथ पवार, भ.ज.-क २८ । नियोजन अधिकारी, एकात्मिक 
भ.ज.-क अंतर्गत आदिवासी विकास प्रकल्प, 
परिवर्तनीय पांढरकवडा, यवतमाळ 
२२ | श्रीमती वैशाली भरत मळेकर, Got | खुला ३१ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
(महिला) जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा 
२३ | श्रीमती पूजा संदीप पाटील, खुला ३२ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
खुला (महिला) मानव विकास समिती, गोंदिया 
२४ | श्रीम.रागिणी गुणवंतराव लांजेवार, | अ.जा. ३५ । सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
अ.जा. (महिला) जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,गडचिरोली 
२५ | श्रीमती बबीता अर्जून चव्हाण, | इ.मा.व. ३६ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
इ.मा.व (महिला) जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 
२६ | श्रीमती रुपाली मनोहर कुकडकर, | इ.मा.व ३७ । जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अर्थ व 
saa सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक 
कार्यालय, नागपूर 
२७  श्री.रुपेडाकुमार We राऊत, | अ.जा. yo | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
अ.जा. जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर 
२८ | श्री.रमेश संन्याशी पेर गु, अ.जा. ५२ | जिल्हा सांख्यिको अधिकारी, जिल्हा 
अ.जा. सांख्यिकी कार्यालय, गडचिरोली 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेठा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


अ. । उमेदवारांचे नांव व जातीचा प्रवर्ग | नियुक्तीचा | गुणवत्ता पदस्थापना 

क्र. प्रवर्ग क्रमांक 

(१) (२) (3) (४) (५) 

२९ | श्री.मनोज बबन सयाजीराव, अ.जा. | अ.जा. ५५ । जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा 

सांख्यिकी कार्यालय, जालना 

३० | श्री.सुभाष शंकरराव कुमरे, अ.ज. ५८ | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

अ.ज. जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर 

३१ | श्री.दत्तराव चंदन नांदे, अ.ज. ५९ | सांख्यिकी अधिकारी, प्रादेशिक 

अ.ज. कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, औरंगाबाद 

२. ही नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे :- 

अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी 
करण्यांत येणाऱ्या सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 

q उपरोक्त उमेदवारांपैकी खुला (महिला) प्रवर्गातून नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या महिला 
उमेदवारांचे उन्नत आणि प्रगत व्यक्‍ती व गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधिन राहून नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 

क) salad ud उमेदवारांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती) नियम, 
१९७९ मधील प्रकरण तीन, नियम ११ (टिप-२) नुसार, वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली 
असून संबंधित वैद्यकीय मंडळांची प्रमाणपत्रे शासनास प्राप्त झाली आहेत. 

ड) उपरोक्त उमेदवारांपैकी जे उमेदवार शासकीय / निमशासकीय सेवेत आहेत त्यांचे 
गोपनीय अहवाल तपासण्यात आले आहे. 

3) ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी हिंदी व मराठी भाषा परिक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेली नसेल 
किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यांना सूट मिळाली नसेल तर त्यांनी यासंबंधी 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार भाषा परिक्षा त्यांना विहीत मुदतीत उत्तीर्ण करणे 
MAA आहे. 

फ) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, 


दिनांक १९/०३/२००३ व झासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.), क्रमांक -मातंस 
२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०१३ नुसार त्यांनी त्यांच्या नियुक्‍्तीपासून दोन 
वर्षात संगणक हाताळणीसंबंधी शासनाने विहित केलेली परिक्षा उत्तीर्ण केल्यासंबंधीचे 
प्रमाणपत्र सादर करावे. अन्यथा हा कालावधी संपताच त्यांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात 
येईल व याबाबत त्यांचे कोणतेही निवेदन विचारात घेतले जाणार नाही अथवा परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून कोणालाही सूट दिली जाणार नाही अथवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास 
मुदतवाढही दिली जाणार नाही. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन SST क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


ग) ते झासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर जर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील, तर 
त्यांना शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/९२/८, दिनांक २/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) 
महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक राहील. मात्र, RRR, सेवानियमांचा भंग इत्यादी 
कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे 
बंधन शासनावर राहणार नाही. 

च) जर परिविक्षाधीन अधिका-याने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास आणि/किंवा 
विहित विभागीय परीक्षा, अन्य काही परीक्षा असल्यास, व सदर परिक्षा परिविक्षा 
कालावधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास आणि त्यांचे काम किंवा वर्तणूक अयोग्य अथवा 
अननुरुप आढळल्यास तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


छ) त्यांना एक पत्नी/पती हयात असताना दुसरा विवाह करता येणार नाही. तसेच त्यांनी 
शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक -एसआरव्ही २०००/प्र.क्र.१७/ 
२०००/१२, दिनांक १ जुले, २००५ नुसार लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालय 
प्रमुखास सादर करावे. 


ज) उपरोक्त उमेदवारांपैकी अ.क्र.२,१४,१७, २०,२४, २५, २६, २९, ३१ येथील उमेदवार 
शासकीय सेवेत आहेत, ते वगळून उर्वरित उमेदवारांची चारित्र्य / पूर्वचारित्र्य पडताळणी 
करण्यात आली असून सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य /पूर्वचारित्र्य अहवाल प्राप्त झाले आहेत. 


झ) उपरोक्त उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या 
पदांवर झालेली आहे,त्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या 
अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांनी या आदेझाच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे ; अन्यथा त्यांची सेवा 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


ट) वरील नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांपैकी जे उमेदवार अगोदरच झासन सेवेत कार्यरत 
आहेत, त्यांची सध्याची वर्तणूक अशोभनीय असल्याचे भविष्यकाळात निदर्शनास आल्यास, 
त्यांची नियुक्‍ती कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

3. सदर उमेदवारांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर सदर आदेशा निर्गमित केल्याच्या 

दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत रुजू व्हावे. विहीत कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास सदर 

उमेदवारांना नियुक्‍ती स्विकारावयाची नाही, असे गृहित धरुन त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता रद्द केळे जातील. 


४. सदर उमेदवारांनी नियुक्‍तीनंतरच्या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होतेवेळी त्यांनी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांच्या मूळ प्रती (जन्मदिनांक, 
वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभवाचे प्रमाणपत्र, मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, 
महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र इ.) तपासणीसाठी संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे सादर 
करावीत. त्या प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर त्यांना रुजू करुन घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेठा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


५. संबंधितकार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयात पदस्थापना करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे 
सेवाभिलेख तयार करुन आवश्यक त्या नोंदी कराव्यात. 

g. उपरोक्त उमेदवार हे जर राज्य शासनाच्या इतर विभाग/कार्यालयात काम करीत 
असतील तर संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने पुरेसे 
अगोदर कार्यमुक्त करावे. तसेच नियुक्‍तीधारक उमेदवार इतरत्र कार्यरत असल्यास सदर सेवेतून 
त्यांनी विहित पध्दतीने कार्यमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे किंवा इतर कोणत्याही सेवेत 
कार्यरत नसल्याबाबतचे घोषणापत्र द्यावे . उमेदवारांनी त्यांना पूर्वीच्या कार्यालयाने कार्यमुक्त 
केल्याचे आदेश/प्रमाणपत्र अथवा शासकीय/निमशासकीय/ खाजगी सेवेत कार्यरत नसल्याबाबतचे 
घोषणापत्र संबंधीत पदस्थापना दिलेल्या कार्यालयात सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता 
येणार नाही. 

0. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 39 
ऑक्टोबर, २००५ नुसार दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणा-या 
अधिकारी/कर्मचारी यासाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. 
यास्तव जे उमेदवार शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो १००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२ 
जानेवारी, २००७ मधील अटींची पुर्तता करीत असतील व त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरत असेल; असे उमेदवार वगळता 
इतर सर्व उमेदवारांना उक्त दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन परिभाषित 
अंशदान योजना लागू ठरेल. 

८. संबंधित उमेदवारांनी पदभार स्विकारल्याचा रुजू अहवाल संबंधित विभाग प्रमुखांमार्फत 
शासनास तात्काळ सादर करावा. 

९. सदर उमेदवारांनी नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत स्वग्नाम घोषित करणे 
आव्यक आहे. तद्नंतर त्यांनी स्वग्नाम घोषित केल्यास त्यात फेरबदल करता येणार नाही. 

१०. विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळण्यासाठी खासदार / आमदार / 
लोकप्रतिनिधी यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित उमेदवारांविरुध्द 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल. 

११. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उपरोक्‍त उमेदवारांच्या नियुक्त्या हया, 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या Re IRM क्रमांक 2043/2098 प्रकरणी 
होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या तसेच समांतर आरक्षणाच्या मुद्दयासंदर्भात तसेच अन्य मुद्दयांसंदर्भात 
विविध मा.न्यायाळय / मा.न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील 
अंतिम न्याय निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


१२. 


सदर झासन SAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२१०५२५८५९१६ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


& . 


Go 


११ 


१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Vanita Narayan Jadh. 


. 
DN: c= Of Maharasht! =Planning 
Nn | y Nn Department, postalCode=40003: tra, 


2.5.4.20=2f0e 188494854287 7a779b797fc357f1c34d84fel aa3f9bdc 
30c060e0431223f, 


‘ialNumbs 1d56893b2ddc6497ed23d7787 15c30a6ea094f5d1e 
a h a V Ofb38a44ac5b9179a65d83, ‘Vanita Narayan Jadh 


Date: 2019.02.12 11:45:46 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री.अतुल राजाराम चव्हाण, घर क्रमांक २२०, कमलाबाई निवास, चव्हाण ब्लॉक, 
प्राथमिक शाळेजवळ, माळवाडी, कासारपुतळे, ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर ४१६२१२ 


. श्रीमती रुचिता मंगेश पंगेरकर, घ.क्र.9४६९,१९३बी विंग, कन्नमवार नगर २, विश्वधाम 


को.हॉ.सो., विक्रोळी पोलीस स्टेशन जवळ, विक्रोळी (पूर्वी, ता.कुर्ला, मुंबई ४०००८३ 


. श्री.वैभव सुरेश देशमुख, दत्त भवन, मारुती मंदीराजवळ, देशमुख वस्ती, 


मु.पो.सुलतानपूर, ता.नेवासा, जि.अहमदनगर ४१४६०४ 


. श्री.उदय हिम्मतराव पवार, मु.पो.मणेराजुरी, एम २४३४, काळढोह वस्ती, माटकुणकी 


रोड, ता.तासगाव, जि.सांगली ४१६४०८ 
श्रीमती स्वाती अशोक मुसळे, फ्लॅट नं.१२, साईकुंज अपार्टमेंट, वरुण हॉटेळजवळ, 
कासारवाडी, पिंपरी चिंचवड, ता.हवेली, जि.पुणे ४११०३४ 


. श्रीमती अपर्णा राजेंद्र गुरव, सर्व्हे नं.(9२/१ए, बी-६०४, कृष्णाई विहार, डायनासोर 


उद्यानामागे, वैदु वस्ती, बस स्टॅंड रोड, पिंपळे गुरव, पिंपरी चिंचवड, ता.हवेली, जि.पुणे 
४११०६१ . 


. श्री.सुचित रामचंद्र वंजारे, मु.पो.राधानगरी , बनाची वाडी, ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर 


४१६२१२ 


. श्री.स्वप्निल दत्तात्रय खोराटे, घर क्र.२१, खाडे गल्ली, सरवदे, मेन रोड, ता.राधानगरी, 


जि.कोल्हापूर ४१६२१२ 


. श्रीमती सारिका भिमराव जाधव, प्लॉट नं.१०, मोहन नगर, फेस-१, इंद्रायणी कॉलनी, 


तळेगाव चाकण रोड, तळेगाव दाभाडे, ता.मावळ, जि.पुणे ४१०५०७ 


.श्रीमती भाग्यश्री सुदाम इथापे, घर क्र.४१/३, जिव्हाळा अपार्टमेंट, कृष्णा नगर, गोडोली, 


सातारा- एमआयडीसी, जि.सातारा ४१५००२ 


.श्रीमती शलाका सुर्यकांत सुर्यवंशी, घर क्रमांक १२५, हेळगाव, मेन रोड, ता.कराड, 
जि.सातारा ४१५१०६ 


श्रीमती मोनिका सुरेश रोकडे, मु.पो.करंजखोप, ता.कोरेगाव, जि.सातारा ४१५५२५ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेठा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


१३.श्री.निखील गजानंद बासटवार, मु.पो.भोसी, ता.भाकर, जि.नांदेड ४३१७४५ 
१४.श्रीमती श्वेता बबन झंजाड, घ.क्र.बी/२०, रुपसंगम को.ऑप,हौ,सोसायटी, शंकर 
मंदीराजवळ, जुने बेलापूर रोड, कळवा, ता.जि. ४००६०५ 
१५.श्री.सांबन्ना मुत्यम रचावाड, मु.पो.पाळज, ता.भोकर, जि.नांदेड, ४३१८०१ 
१६.श्रीमती शितळ दिलीपराव अस्वले, फ्लॅट नं.७, राजस सोसायटी, बी.जी.बी,पार्क, निरंजन 
सोसायटी जवळ, कात्रज, जि.पुणे ४११०४६ 
१७.श्री.श्रीकांत नागोराव जावरकर, प्लॉट नं.४, पटवारी कॉलनी, जी.एस.टोंपे कॉलेजजवळ, 
वळगाव रोड, चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती ४४४७०४ 
१८. विनोद गुरुदास धनगर, घ.क्र.४११, WANS, चोपडा रोड, अंमळनेर, ता.अंमळनेर, 
जि.जळगाव ४२५४०१ 
१९. श्रीमती निलम पोपट माने, मु.पो.ल्हासुरणे, ता.कोरेगाव, जि.सातारा ४१५५०१ 
२०. श्रीमती उल्का कुमार लोखंडे, फ्लॅट नं.१०८, श्रीसाई प्रसाद बिल्डींग, सर्व्हे नं.६/३ए, 
देशमुखवाडी, एनडीए रोड, शिवणे (उत्तमनगर) ता.हवेली, जि.पुणे ४११०२३ 
२१. श्री.संग्राम जगन्नाथ पवार, मु.पो.विडणी, कोकरेवाडी, ता.फलटण, जि.सातारा ४१५५२३ 
२२. श्रीमती CaS) भरत मळेकर, घ.क्र.२४५, अण्णाभाऊ साठे नगर, मु.देवर्डे, ता.आजरा, 
जि.कोल्हापूर 
२३. श्रीमती पूजा संदीप पाटील, घ.क्र.२७केएच/२के, जुगाई कृपा, ताराबाई पार्क, सर्किट 
हाऊस जवळ, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००३ 
२४.श्रीमती रागिणी गुणवंतराव लांजेवार, घ.क्र.४२ए, गौतम नगर, गददी गोदाम , डी.पी.मेश्राम 
हाऊस जवळ, नागपूर ४४०००१ 
२५. श्रीमती बबीता अर्जुन चव्हाण, प्लॉट क्र.५-१, ६/सी/४, नागरी निवारा परिषद, आयटी पार्क 
जवळ, फिल्म सिटी रोड, गोरेगाव, ता.बोरीवली, मुंबई ४०००६५ 
२६. श्रीमती रुपाळी मनोहर कुकडकर, प्लॉट 4.333, विश्राम लॉन, दत्तवाडी, अमरावती रोड, 
नागपूर ४४००२३ 
२७. श्री.रुपेशकुमार भुरदास राऊत, घ.क्र.२३४, डॉ.आंबेडकर चौक, मु.पो.मुंडीपार, ता.गोरेगाव, 
जि.गोंदिया ४४१८०७ 
२८.श्री.रमेश संन्याशी पेरगू, घ.क्र.१८, कॅनल, सिरोंचा रोड, मु.पो.मरपल्ली, ता.अहेरी , 
जि.गडचिरोळी ४४२७०९ 
२९. श्री.मनोज बबन सयाजीराव, घर क्र.६९३, सर्व्हे नं.६७, भागवत स्मृती, संतोष नगर, संतोषी 
माता मंदीर परिसर, घुंगरुवाळे चाळ, गणराज मित्र मंडळ जवळ, कात्रज, ता.हवेली, जि.पुणे 
30, श्री.सुभाष शंकरराव कुमरे, रुम नं.२०४, VSS ८ डी. विंग, सुंदरविहार हॉटेलच्या पाठीमागे, 
प्रतिक्षानगर, सायन, मुंबई ४०० ०२२ 
३१. श्री.दत्तराव चंदन नांदे, बिल्डींग -१, चावडी, मेन रोड, पेडगाव, ता.हिंगोली,जि.हिंगोळी ४३१५१३ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन SST क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१/का.१४२७ 


प्रत, 


. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/नागपूर 

. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/नागपूर 

. मा. मंत्री (नियोजन) / मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग/आदिवासी विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने). 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय , नाशिक 

. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, ठाणे /अमरावती 


IY, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

१०.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (स्वी 

११.सर्व उप सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पालघर जि.ठाणे / 


पांढरकवडा,जि.यवतमाळ / धारणी,जि.अमरावती 


१६.सह संचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सर्व) 

१७. उपायुक्‍त (नियोजन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

१८. प्रकल्प संचालक, राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२१. जिल्हा समन्वयक, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत), चंद्रपूर/ 


सिंधुदूर्ग 


२२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती (सर्व) 

२३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय (सवी 

२४. जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी,जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, (सवी 

२५. अवर सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

२६. कार्यासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/का.८/का.१६-ब), मंत्रालय, मुंबई 
२७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई 

२८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


